उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण 
रुग्णालय / उपजिल्हा / जिल्हा 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील ८ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः पदआ - २०२०/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २४ ऑगस्ट,२०२०. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक-संकिर्ण-२०१२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -3, 
दिनांक-२५.०७.२०१२. 
२) शासन निर्णय,वित्त विभाग,क्रमांक-संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रशा-५, दिनांक- 
३१.०३.२०२०. 
३) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-८अ/अस्थाई पदे/९०३१- 
३२/२०२०,दिनांक-१८.०८.२०२०. 


शासननिर्णय- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या ४ 


आरोग्य संस्थांमधील ८ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 


आली होती. यानंतर वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक ३१ मार्च, २०२० नुसार कोविड-१९ या 


आजारामुळे निर्माण झालेल्या प्रशासकिय अडचणीमुळे वित्त विभागाकडून सर्व विभागांच्या अस्थायी 


पदांना दि.३१ मे,२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने 


संचालनालयाकडून उपरोक्त अ.क्र.३ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार सदर पदांना 


मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. 


शासननिर्णयक्रमांकःपदआ २०२०/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील एकूण ८ अस्थायी पदांना 


दि.०१.०६.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खाळीळ लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२०-२०२१ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य , ०१०- किमान गरजा कार्यक्रम पंचवार्षिक योजना, ०१० एक प्राथमिक आरोग्य 


केंद्राचा TRAM रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०३७१)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व 


दवाखाने, (09)(09) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


मागणी क्रमांक आर -9, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचाळन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 


रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१२३)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये 


(२२१००१४६) 


4 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ - 


सार्वजनिक आरोग्य , ००१ - संचालन व WAR, (04) (०९)-महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 


प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


पृष्ठ४पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःपदआ २०२०/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि. 


१२.०२.२०२०च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८२४१२५७२७२२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 

Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = 
Public Health Department 

Date: 2020.08.24 16:53:02 +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थवप्रशासन) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ,नागपूर. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नागपूर/चंद्रपूर/भंडारा/गोंदिया/ 
वर्धा/गडचिरोली. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/चंद्रपूर/भंडारा/गोंदिया/वर्धा/गडचिरोली 
९. वैद्यकीय अधिक्षक,(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांचेमार्फत). 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ४पैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांकःपदआ २०२०/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- पदआ-२०२०/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३, 
दिनांक - 28 ऑगस्ट,२०२० सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 
ग्रामीण रुग्णालये 

La | मोहाडी,जि.भंडारा 1१ १ |. 7-1] ioe | |... २ 
२ | सडकअर्जुनी,जि.गोंदिया oe शिव. तो ae] a fe २ 

३ | नवेगांव बांध,जि.गोंदिया Ll zx । ae. | ra शिका २ 

४ | उमरेड,जि.नागपूर | oa | शि चिल्का ls | Ee | 2 
८ 

एकूण अस्थायी पदे ८ 


पृष्ठ४पैकी४ 


